महाराष्ट्र शासन 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२२/प्र.क्र.-२५/का-९ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दि. २९ जून, २०२२ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८३/का-९, 
दि.३१/०३/२०२२. 
२. शासन शुद्धीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२२/ प्र.क्र.२५/का-९ 
दि.१२/०४/२०२२ 


दि.२७.६.२०२२. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.३२ येथील 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील क्रमांक-११६१,११७३,११७४ ,११८० व ११८१ खालील विकास कामे मंजूर करण्यात 
आलेली आहेत.सदर विकास कामामध्ये संदर्भ क्र.२ तसेच संदर्भ क्र.३ दि.२७.६.२०२२ च्या शुध्दीपत्रकान्वये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


३. शासन शुध्दीपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२५/का-९ 


अ. | जिल्हा | तालुका क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये 
लाखात) 
३२ | सिधुदुर्ग | कणकवली | ११६१ | निवजे Pract आंबेरी मुख्य रस्ता ते ख्रिश्चनवाडी रस्ता १०.०० 
आंबेरी खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
कणकवली | ११७३ | वेताळ वेताळ बांबर्ड मुस्लिम वाडी ते पावशी मुस्लिम ४.०० 
RICKS वाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
कुडाळ ११७४ | नेरुर नेरुर कलमेवाडी चर्च जवळ सभामंडप बांधणे २०.०० 
कलमेवा | व परिसर सुशोभिकरण करणे. 
डी 
कुडाळ ११८० । सांगिरडेवा | सांगिरडेवाडी सर्वे नं ७१/१ येथील फारुख १०.०० 
डी दोस्ती यांच्या घरापर्यंत जाणारा रस्ता 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे. 
कुडाळ ११८१ | गोधडवाडी | गोधडवाडी येथील कब्रस्तान कंपाउंड वाल १५.०० 
शेड, पाणी व्यवस्था ,वजुखाना लाईट व्यवस्था 
व परिसर सुशोभिकरण करणे. 
एकूण ५९.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२२/प्र.क्र.-२५/का-९ 


उपरोक्त मंजूर विकास कामातील अनुक्रमांक ११६१ व ११७३ येथील विकास कामातील 


तालुक्याच्या नावामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा तालुका | क्रमांक ग्रामपंचायत विकास काम मंजूर निधी 
(रु.लक्ष) 
३२ «| RST | Pers | ११६१ | निवजेआंबेरी । निवजे आंबेरी मुख्य रस्ता ते | १०.०० 
खिश्वनवाडी रस्ता खडी करण व 
डाबरीकरण करणे. 
११७३ । वेताळ बांबर्ड वेताळ dias मुस्लिम वाडी ते | ४.०० 
पावशी मुस्लिमवाडी रस्ता 
खडीकरण व डाबरीकरण करणे 
४. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी तात्काळ आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


षु. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२९१६४९१६२३१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 
DADASAHEB 
ANDHARE 


(प्र. दा. अंधारे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


९. संबंधित जिल्हाधिकारी 


१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


